अपर कामगार आयुक्त, गट-अ 
संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची 
अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. सेवाज्ये-२०२२/प्र.क्र.१२८/कामगार-८ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ फेब्रुवारी, २०२३. 
वाचा:- 

१. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१. 

२. शासन निर्णय क्रमांक सेवाज्ये-२०२२/प्र.क्र.१२८/काम-८, दि.१५.०७.२०२२. 

३. कामगार आयुक्त यांचे पत्र क्र.आस्था/१२२२/से.ज्ये./अ.का.आ/कार्या-२/१०८२, 

दि.१९.१२.२०२२. 
शासन निर्णय:- 
उपरोक्त अ. क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये कामगार आयुक्‍त कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील अपर 

कामगार आयुक्‍त, गट-अ या पदावरील अधिका-यांची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी 
प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर सेवाज्येष्ठता यादीवर उपरोक्त अ.क्र.३ येथील पत्राच्या अनुषंगाने 
संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही अभिवेदने अथवा हरकती प्राप्त झाल्या नसल्याचे कामगार आयुक्‍त यांनी 
कळविले आहे. त्यानुसार सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार अपर कामगार आयुक्‍त, गट-अ 
संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. ही सेवाज्येष्ठता 
यादी प्रसिध्द करताना दि.१ जानेवारी हा आधारभूत दिनांक मानण्यात आलेला आहे. 
२. सदरहू अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर 
दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 
Sy सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१६११४०३५२५१० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHRIRAM DHONDUJ! GAWAI 


SHRIRAM eran 0 = COVERRMENT OF MARARASHTRA 
G 
D H O N D U J | G AWA | य 6 11:44:15 --05'30' 
(श्रीराम गवई) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रतिः- 
१.कामगार आयुक्‍त, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई -५१. 
२.सर्व संबंधित अधिकारी व्दारा कामगार आयुक्त, मुंबई. 
३.निवड नस्ती (कामगार-८). 


शासन निर्णय क्र.सेवाज्ये-२०२२/प्र.क्र.१२८/कामगार-८, दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२३ सोबतचे प्रपत्र- “अ 


१. संवर्गाचे नाव:- अपर कामगार आयुक्‍त, गट-अ 


२. वेतनस्तर एस-२५, रु.७८,८००-२,०९,२०० 


३. दि.०१ जानेवारी, २०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


DHONDUJI GAWAI 


ज्येष्ठ | नांव नियुक्तीचा | जन्मतारीख ' प्रवर्ग प्रत्यक्ष रुजु ज्येष्ठ सेवानिवित्ती | शैक्षणिक शेरा 
ता मार्ग दिनांक/ दिनां दिनांक अर्हता 
क्रमांक (सरळसेवा/ पदोन्नती 'ज्येष्ठतेचा 
पदोन्नती) दिनांक मानीव दिनांक 
शि श्री. वि.के.बुवा पदोन्नती  ।२७.११.१९६ | Fg ०३.१०.२०१ | ०३.१०.२०१ | ३०.११.२०२ | बी.काॉम./ कार्यरत 
एम UV 
र री j द बी.ए. 
(फायनान्स) 
२ | श्रीम.एस.एस.लोखं | पदोन्नती ।२४.०५.१९६ | अ.जा. २९.०१.२०२१ | २८.०१.२०२ | ३१.०५.२०२ | बी.ए.(इको) कार्यरत 
= ९ 4 9 
3 श्री.वि.शा.देशापांडे । पदोन्नती ।०३.०१.१९६ | SST. २८.०१.२०२ । २८.०१.२०२ | ३१.०१.२०२। बी.काम./ | दि.३१.०१.२०२१ 
एम.एल.सी. | रोजी सेवानिवृत्त 
३ ह १ ‘ एम.ए वृ 
SHRIRAM DN: CN = SHRIRAM CHONDUJI GAWAL, ¢ = IN, 


NT 
MAHARASHTRA, OU = INDUSTRIES ENERGY 
OUR DEPARTMEN 


2023.02.16 11:44:26 +05'30 


(श्रीराम गवई) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


